सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता 
“वनमहोत्सव” (२४०६ ८५५१) लेखाशीर्षांतर्गत 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/ प्र.क्र. ३४ /फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २८ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा:- 


१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक साववि-२०२२/प्र.क्र.५८/फ-११,दिनांक 
२८.०७.२०२३ 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दिनांक २५.०७.२०२४ 

३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०१.०८.२०२४ व दि. १६.०८.२०२४. 

४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष- 
१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र. १५/४७७/२०२४-२५, दिनांक १४.०८.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

“वनमहोत्सव” योजनेसाठी मागणी क्र. सी-०७-२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (११(३४) वन 
महोत्सव (२४०६ ८५५१) या SABA सन २०२४-२५ करिता रु. २७५०.०० लक्ष नियतव्यय 
अर्थसंकल्पित तरतुद पुढीलप्रमाणे आहे. 


योजनेचे नाव सन २०२४-२५ करिता अर्थसंकल्पीत निधी (रु.लक्ष) 
०२-मजूरी ।२१- पुरवठा व | २६- जाहिरात व| एकूण 
सामुग्री प्रसिध्दी 
वनमहोत्सव १३४८.०० १३७५.०० २७.०० २७५०.०० 


यापुर्वी संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन निर्णय दि. ०१.०८.२०२४ व दि. १६.०८.२०२४ च्या शासन 
निर्णयाद्वारे अनुक्रमे रु. ५४.४८ लक्ष व रु. २९.३३ लक्ष असा एकुण रु. ८३.८१ लक्ष निधी वितरित 
करण्यात आला आहे. 


०२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथे नमूद दि. २५.०७.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष 
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२४-२५ च्या 
प्रथम नऊ माहीकरीता (डिसेंबर, २०२४ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा 
अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६० व ७० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 
आणि संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) वितरीत केळा जाईल. सदर मासिक विवरणपत्रानुसार निधी एप्रिल 
ते डिसेंबर, २०२४ या कालावधीमध्ये पुढे / मागे ओठून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/ प्र.क्र. ३४/फ-११ 


आणि संनियंत्रण प्रणालीवर lea) देण्यात आली आहे. निधी वितरीत करताना मासिक निधी 
विवरणपत्रात (Cash Flow Statement) ज्या दरमहा खर्च रकमा दर्शविण्यात आलेल्या आहेत त्याच्याशी 
सुसंगत असाव्यात असे नमुद करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय :- 

सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वनमहोत्सव (२४०६ ८५५१) या 
योजनेंतर्गत संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथे नमुद दिनांक १४.०८.२०२४ च्या प्रस्तावाअन्वये चाळू बाब 
प्रस्तावांतर्गत रु. १५७.०६ लक्ष इतका निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. | कामाचा Walley बेड प्रस्तावीत 
संख्या रक्‍कम 
(रु. लाखात) 
hee बी | २ 3 

| 4.) ages ७५५५ १४१.३५ 
२. | प्रति बेड रोपांच्या प्रजातीची ओळख होण्यासाठी १५.७१ 

सुचना फलक लावणे (१ फुट x १/२ फुट (०.५ स्वेअर 

HC )= प्रति सूचनाफळलक रु.२०८ रु. प्रमाणे 

७५५५*२०८) 
एकुण एकंदर १५७.०६ 


उपरोक्त तक्त्यात नमुद कामाच्या बाबी वनमहोत्सव- (२४०६-८५५१)या योजनेंतर्गत रु. १५७.०६ 
लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर 
निधी तात्काळ वितरीत करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. या योजनेंतर्गत करण्यात 
आलेल्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या 
मुदतीत करण्यात आली आहे याबाबतची दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त 
खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) हे वर्ष २०२४-२५ मध्ये सदर 
योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 
सदर निधी वितरीत करतांना करण्यात येत असलेली कामे ही संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक 
२८.०७.२०२३ मधील तरतुदी, संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकातील सुचना, शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचना तसेच सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या अंदाजपत्रकानुसार 
तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्याची खातरजमा करून निधी वितरणाची कार्यवाही 
नियंत्रक अधिकारी यांनी करावी. तसेच सदर निधी खर्च करतांना सुध्दा शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/ प्र.क्र. ३४ /फ-११ 


केलेल्या सुचनांचे पालन करण्याबाबतच्या सुचना अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून संबंधीतांना देण्यात याव्यात. 


४. सदर निधी वितरित करण्यापूर्वी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२४-२५ करीता वितरित केलेला निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्यतिरिक्‍त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी. 


५. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकातील 
तरतूदी व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख 
केलेल्या तरतुदी व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


६. वन वृत्त॑विभाग निहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या 
कार्यक्रमाचा/झालेल्या खर्चाचा तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच 
योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत 
व्हावे. 


७. सदर योजनेअंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ च्या 
मंजूर अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


“मागणी क्र.सी-०७ 

२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, 

राज्य योजनेंतर्गत योजना (११)(३४) वनमहोत्सव योजनंतर्गत (राज्य) (२४०६ ८५५१). 
०२- मजूरी , 29- पुरवठा व सामुग्री 


८. सदर are निर्णय, वित्त विभागाचे दिनांक. २५.०७.२०२४ रोजीचे परिपत्रक तसेच वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
99.08.2094 अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०८२८१२४८५३१६१९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
INGALE VINAYAK 
BALASAHEB 


(वि. बा. इंगळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, पुणे. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२४/ प्र.क्र. ३४/फ-११ 


४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 

५. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

७. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई व नागपूर, 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

qo. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

११. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. उप सचिव/अवर सचिव (सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


